लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ च्या 
अनुषंगाने विशोष बदलीने पदस्थापना- 
उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र. ३३३(भाग-३)/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.७८/राउश्यु-१, दि.१४.०६.२०१६ 
3) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउद्यु-१, दि.१६.०९.२०१६ 
४) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. ४३७/६/१/॥॥१७/₹७॥/-(॥१७॥/"/॥००७/२०२३/ 

दि.२१.१२.२०२३ 


शासन आदेठा - 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ मधील भारत निवडणूक आयोगाच्या लोकसभा निवडणूक २०२४ 
च्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ 
क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ 
क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद बदलीनंतरची पदस्थापना 
हि २ ३ PB 
a श्री. उत्तमराव आर. उपअधीक्षक, मे.बाम्बे उपअधीक्षक, हडपसर, जि पुणे 
शिंदे ब्रेवरीज, रायगड (अ.क्र.९ वरील श्री. संजय पाटील यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
Q | at. वैभव व्ही. de उपअधीक्षक, राउशु, उपअधीक्षक, ठाणे, अधीक्षक कार्यालय 
रत्नागिरी श्री. हांडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
३ श्री. सुरजकुमार रामोड । उपअधीक्षक, राउझु, मुंबई | उपअधीक्षक, मे.बॉम्बे ब्रैवरीज, रायगड 
उपनगर-३ (श्री. शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र. ३३३(भाग-३)/राउझु-१ 


४ श्री. सी.पी. हांडे उपअधीक्षक, ठाणे, जी.एम. SATS, पाळघर (रिक्त पदी) 
अधीक्षक कार्यालय 

4 श्री. हर्षवर्धन बा. शिदे | उपअधीक्षक, toes =| उपअधीक्षक, wey, रत्नागिरी 
रिकार्ड इंडिया प्रा.लि. श्री. वैद्य यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पीएळएल घटक, नाशिक | पदी) 

६ श्री. सुजित जी. पाटील | उपअधीक्षक, मे.पद्मश्री डॉ. | उपअधीक्षक, पिंपरी चिंचवड, जि पुणे 
वि.वि.पाटील, (श्री. युवराज शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
स.सा.का.लि. प्रवरानगर, । होणाऱ्या पदी) 
जि. अहमदनगर 

७ | att. जितेंद्र उपअधीक्षक, उपअधीक्षक, WS, मुंबई उपनगर-३ 

एस.गोगावले मे.टिळकनगर आसवणी, । (श्री. रामोड यांच्या बदलीने Raa 
जि. अहमदनगर होणाऱ्या पदी) 

८ | श्री. युवराज शिदे उपअधीक्षक, पिपरी उपअधीक्षक, MSY, अधीक्षक कार्यालय, 
चिंचवड, जि पुणे कोल्हापूर (श्री.खोत यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

९ | श्री. संजय रंगनाथ उपअधीक्षक, राउशु, उपअधीक्षक, WS, सोलापूर 

पाटील हडपसर, जि. पुणे (रिक्‍त पदी) 

१० | श्री. राजाराम लहु खोत | उपअधीक्षक, राउशु, उपअधीक्षक, मे.टिळकनगर आसवणी, 
अधीक्षक कार्यालय, जि. अहमदनगर (श्री.गोगावले यांच्या 
कोल्हापूर बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी) 

११ | at. ए.डी. देशमुख, उपअधीक्षक, मे. रेडिको | उपअधीक्षक, मे.पद्मश्री ST. 

उपअधीक्षक एन.व्ही.डिस्टी., छत्रपती । वि.वि.पाटील, स.सा.का.लि. प्रवरानगर, 
संभाजीनगर जि. अहमदनगर (श्री.सुजित पाटील 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. भारत निवडणुक आयोगाच्या दि.२१.१२.२०२३ 


च्या पत्रात नमूद मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ त्यांचा पदभार अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करून त्यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर रुजू व्हावे. 
तसेच सदर मार्गदर्शक सुचनानुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेच्या पदावर रुजु 
होण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल दि.३१.०१.२०२४ रोजी सादर करावयाचा 
असल्याने आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी संबधीत अधिकारी पदस्थापित पदी तात्काळ हजर 
होतील याची दक्षता घेऊन याबाबतचा अनुपालन अहवाल झासनास तात्काळ सादर करावा. 


३. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Aa क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र. 333(APT-3)/ATSY-9 


त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. तसेच 
त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे 
अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
५. सदरहू बदल्या मुख्य निवडणुक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. सदरचा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०१३११४१९१९७०२९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
RAVINDRA 00) 


2.5.4.20=f05a6913f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6 
69९2514108, postalCode=400032, hi 


DIGAMBARRAO AUTE  isturse-cessrorsisersestrsicnan rz 
(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


«७ अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता(विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९. सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.संबंधित उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

१२.निवडनस्ती (राउझ्ु-१). 


०७८ “७ AO 


KKKKKKEKKEKKEKRKEKEKKKRRKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


